किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, 
खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये नोंदणीकृत 
शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली 
असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान 
लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्‍टरी 
रू.१५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) 
प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बोनस- २०२३/प्र.क्र.०६/नापु २९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा - 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.खरेदी-१२२२/प्र.क्र.१३४/नापु. 
२९, दि.१९.१०.२०२२. 


प्रस्तावना - 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या 
हितासाठी आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर 
करते व आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने होतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस 
सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे केंद्र शासनाने निर्धारीत केलेल्या दर्जाच्या 
(VOU) धान व भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची "नोडल 
एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासन 
राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थांमार्फत 
करते. सदर योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांच्यामार्फत मिलर्सकडून 
करून घेऊन प्राप्त होणारा सीएमआर (तांदूळ) हंगाम २०१६-१७ पासून सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेंतर्गत वितरित करण्यासाठी शासकीय गोदामात जमा करण्यात येतो. 


खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” 
धानासाठी रु.२०४०/- व “HA” TS धानासाठी रु.२०६०/- इतकी निश्चित केली आहे. चाळू पणन 
हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च तसेच कोविड-१९ या 
महामारीच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक WAHL अडचणीमध्ये आलेला आहे. पणन हंगाम 
२०२२-२३ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत विविध 
लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. 


शासन निर्णय, क्र.बोनस- २०२३/प्र.क्र.०६/नापु २९ 


त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार 
होणे आवश्यक असल्याने विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात मा.मुख्यमंत्री 
महोदय यांनी पणन हंगाम २०२२-२३ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत 
शेतकऱयांना (नोंदणीकृत शेतकऱयांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती 
हेक्‍टरी रू.१५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राजी देण्याची घोषणा केली आहे. 


त्यानुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान 
उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.१५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, केंद्र 
शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्‍त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत 
शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील 
जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.१५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी अदा 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम धान उत्पादक ]ोतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 
ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात यावी. 


२. वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर wall केवळ पणन हंगाम २०२२-२३ मधील खरीप धान 
पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील. 


३. खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची 
असल्याने, पणन हंगाम २०२२-२३ साठी धान/भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शार्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी. 


|. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या 
क्षेत्राची खातर जमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित 
शेतकऱयाला लाभ अनुज्ञेय राहील. 


ll. धान उत्पादक slant हा मार्केटिंग फेडरेहन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन 
अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे. 


॥. प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी AHI त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे 
बंधनकारक नाही. 


॥/. ठोतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान ळागवडीखाळीळ जमीनीच्या 
क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्‍कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने 
विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी ster संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा. 


शासन निर्णय, क्र.बोनस-२०२३/प्र.क्र.०६/नापु २९ 
१५. एखादा शोतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन 
धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील. 


५. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्‍त अन्य व्यक्‍तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याच्या कोणत्याही 
तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचेविरुध्द कठोर कारवाई करावी. 


६. वरीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्याकरिता खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये येणाऱ्या 
अंदाजे रु.१०००.०० कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


७. सदर खर्च या विभागाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून (PLA) भागविण्यात यावा व सदरचा खर्च 
मागणी क्र. एम-४, ४४०८, अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च, ०१ अन्न,१०१ प्रापण व 
पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०२)(१२) मुंबई शहर किमान आधारभूत किंमत 
योजनेखाळील भरडधान्य/धान खरेदी (४४०८०३८२) २१-पुरवठा व लेखनसामग्री या ळेखाशीर्षाखाळी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या खर्चाची प्रतिपूर्ती सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात मुख्य लेखाशिर्ष २४०८०५३८ यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून करावी. 


८. सन २०२२-२३ मध्ये दि.१९.१०.२०२२ पासून सुरु झालेल्या खरीप पणन हंगामाकरिता वरील 
निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील. 


९. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-१/व्यय-१० 
दि.०९.०१.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२४१२३४२९१९०६ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SATISH SHRIDHAR फाम 
SUPE a 


(acter सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय, क्र.बोनस- 2023/0. .06/AT २९ 

९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१६.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१७.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेडन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- Yoo ००९, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 

१९.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२०.नियंत्रक (शिधावाटप) व संचाळक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 

२१.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२३.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२४.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२५.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

२६.उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२७.सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय 
विस्तार, मुंबई, 

२८. सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, 

बोरीवली पूर्व मुंबई-४०० ०६६. 

२९.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३०.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 

३१.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

३२.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३३.निवड नस्ती (नापु-२९). 


